> ~< > < यार ह 4 ॐ FL > 


२५४ 
न 


२१ जून ला जागतिक संगीत दिन साजरा झाला. तुम्हाला संगीत आवडतं का? आपल्या आजूबाजूला कितीतरी 
गोष्टीत संगीत लपलंय.आजची पुस्तक खिडकी उघडून ते सापडतंय का पाहूया! 


(गोष्ट ऐकूया  पुचकू शोधते गाणं | (गोष्ट वाचूया 1 


6+ वर्ष । प्रथम बुक्स 


6+ वर्ष । प्रथम बुक्स 


निसर्गात सगळीकडे संगीत आहे. पक्षांच्या आवाजात, वाऱ्याच्या 
शिट्टीत, पावसाच्या तालात, आगीच्या तडतडण्यात सुद्धा! पावसाळ्यात 
ह्या संगीताचा महोत्सव, म्हणजे जलसा कसा असतो हे ह्या गोष्टीत 
पाहू. गोष्ट वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


करून पाहूया वाद्ये शोध पाहू | | मोठ्यांसाठी 


National Book Trust 


पक्षाच्या एका छोट्या पिल्लाचं गाणंच हरवलं! त्याचं गाणं त्याला 
परत मिळवून देण्यासाठी पुचकू आणि तिचे दोस्त काय काय 
करतील बरं? जाणून घेण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


6+ वर्ष 


तुम्ही संगीत वाद्ये पहिली आहेत का? कोणकोणती? ह्या गंमत कृतीमध्ये मुलांचं तान्हं असल्यापासून संगीताशी नातं असतं. आई आणि मुलाच्या 
काही वाद्यांची नावे वाक्यांमध्ये लपली आहेत. शोधून काढाल का? संवादामधलं संगीत हे मुख्य साधन आहे. शिक्षणक्रमात संगीत कसे 
चित्रांवरून काही कल्पना येत्ये का? शोध पाहू! कृती करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते ह्याचे एक उत्तम उदाहरण 'तोत्तोचान' पुस्तकातील 
चित्रावर क्लिक करा. एका छोट्या प्रकरणातून पाहू. वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


पुस्तक खिडकीचा हा अंक तुम्हाला कसा वाटला? आम्हाला कळवण्यासाठी आणि subscribe 
करण्यासाठी शेजारी पत्राच्या चिन्हावर क्लिक करा. 


fs i fo ते 


ते Vp, 8 
| a) जिज्ञासा किड्स, पुणे "8 | 


www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/jidnyasakKids 


